क्रमांक :-एचसीटी-१११७/प्र.क्र.१०/का.३ 
विधि व न्याय विभाग, 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

दिनांक :-१५ डिसेंबर, २०१८. 


केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालय क्रमांक १/३/२००८- ॥ (8), Government of India, 
Ministry of Finance, Department of Expenditure, दिनांक ११ .०९.२०१८ च्या कार्यालयीन 
ज्ञापनाची प्रत महाराष्ट्र राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील न्यायिक अधिकार्‍्यांसंदर्भात माहिती व 
योग्य त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 


केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाच्या उपरोक्त नमूद कार्यालयीन ज्ञापनानुसार 
दि.०१.०७.२०१८ पासून लागू करण्यात आलेली ६ % (१४२% ते १४८ %) महागाई भत्त्यातील वाढ 
(Dearness Allowance) व ज्ञापनात नमूद इतर तरतूदी महाराष्ट्र राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील 
न्यायिक अधिकाऱ्यांना तसेच सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना लागू राहतील. त्यानुसार आता 
महाराष्ट्र राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील न्यायिक अधिकाऱ्यांना तसेच सेवानिवृत्त न्यायिक 
अधिकाऱ्यांना दि.०१.०७.२०१८ पासून १४८ % दराने महागाई भत्ता अनुज्ञेय राहील. सदर महागाई 
भत्त्याच्या वाढीची रक्‍कम रोखीने देण्यात यावी. 


सदरील पृष्ठांकन हे महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८१२१५११३३२८२५१२ असा आहे. हे पृष्ठांकन 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Amogh 
Shyamkant 
Kaloti Sa ale 
(अ.ऱ्या.कलोती) 
विधि सल्लागार नि-सह सचिव. 


प्रत, 


१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
३) मा.राज्यमंत्री (विधि व न्याय) यांचे स्वीय सहायक. 
४) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 
५) महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

) 

) 

) 

) 


६) प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ FEM, मुंबई. 

७) प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई. 

८) प्रबंधक, लोक आयुक्‍त आणि उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई. 
९) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 

१०) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 

११) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर. 
१२) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 

१३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


शासन पृष्ठांकन क्रमांकः एचसीटी-१११७/प्र.क्र.१०/का.३ 


१४) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१५) संचालक, लेखा व कोषागारे. 
१६) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१७) न्यायाधीश, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई. 
१८) मुख्य न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, मुंबई. 
१९) सर्व प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश. 
२०) सर्व प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय. 
२१) मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई. 
२२) संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्था, नागपूर. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


23) धर्मादाय आयुक्त, मुंबई. 
२४ सर्व मंत्रालयीन विभाग. 
24) विधि व न्याय विभागातील सर्व शाखा व कार्यासने. 


२६) विधि व न्याय विभाग/का.७ (आवड्यक त्या कार्यवाहीसाठी). 


२७) वित्त विभाग (व्यय-५, सेवा-९). 
२८) सामान्य प्रशासन विभाग/का.९. 
२९) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


No. 1/3/2008-E | (8) 
Government of India 
Ministry of Finance 
Department of Expenditure 


New Delhi, dated the 14th September, 2018, 


OFFICE MEMORANDUM 


Subject:- Rate of Dearness Allowance applicable w.e-f. 01.07.2048 to the employees of 
Central Government and Central Autonomous Bodies Continuing to draw 
their pay in the pre-revised pay scale/Grade Pay १8 ९ 6 Central Pay 
Commission | 


The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. of even No. dated 28 
March, 2018 revising the rate of Dearness Allowance w.e.f, 04.01.2018 jin respect of 
employees of Central Government and Central Autonomous Bodies continuing to draw their 
pay in the pre-revised Pay scale/Grade Pay as per 6" Central Pay Commission. 


2. The rate of DA admissible to above categories of employees of Central Government 
and Central Autonomous Bodies shall be enhanced from the existing 142% to 148% w.e.F. 
01.07.2018, 


3 The provisions contained in paras 3, 4 and 5 of this Ministry's O.M.No. 1(3)/2008- 
E(B) dated 29h August, 2008 shall continue to be applicable while regulating Dearness 
Allowance under these orders. 


4. The contents of this Office Memorandum May also be brought to the notice of all 
organisations under the administrative control of the Ministries/Denartments which have 
adopted the Central Government scales of pay. 


(Nirmala Dey) 
Deputy Secretary to the Govt. of India 
To 


All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard 
distribution list), 


Copy to: C&AG, UPSC, etc.(as per standard endorsement list). 


Fak: 
4 4 


